संदर्भ :- 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 
२०१८-१९ मध्ये नाशिक जिल्ह्यातील विकास 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक-२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/नाशिक/पर्यटन 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०१९. 


दि.२५/१/२०१९. 


शासन निर्णय : 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास 


योजनेंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील खालील कामांसाठी रु.४४४२.९२ लक्ष एवढ्या रकमेस शासन 
याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देत असून त्या कामांसाठी २०१८-२०१९ या वर्षासाठी रु.५५५.०० लक्ष 


एवढा निधी जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


(रु.लक्षात) 
अ.क्र कामाचे नाव अंदाजित वितरीत कार्यान्वयीन 
रक्‍कम | करावयाचा निधी यंत्रणा 
(१ = | पीर बाबा दर्गा, He ता. बागलाण, 
जि. नाशिक येथील विकास कामे 
| पीर बाबा दर्गा, कऱ्हे परिसरात २१.६८ 
पर्यटन WS बांधणे कार्यकारी 
२ जी एस.टी शुल्क १२% २.६ अभियंता, 
३ गौणखनिज रक्क्म ०.१७ १०.०० सा.बां.वि., नाशिक 
४ प्रयोग शाळा सामग्री चाचणी ०.०४ 
५ | कॉन्टीजन्सीचार्जस ०.२४ 
६ एस. RLY. चार्जेस ०.२४ 
एकूण | २४.९७ १०.०० 
(२) | वज्रेश्वरी मंदिर देवस्थान सोमठाणे 
येथील सुधारणा करणे 
ae स्वयंपाकघर आणि स्टोअर २४.४१ कार्यकारी 
२ पर्यटक विश्रामगृहे ६२.७७ अभियंता, 
३ चौकीदार खोली २.५ १५.०० सा.बां.विभाग, 
४ मंदिर परिसरात पेव्हींग ब्लॉक ४.५ नाशिक 
बसविणे 
षु विद्यमान वज्रेश्वरी येथे सभामंडप ३३.९८ 
एकूण | १२८.१६ १५.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/नाशिक/पर्यटन 


(३) भैरवनाथ मंदिर देवस्थान शाहा 


ता.सिन्नर 
i मंदिर परिसरात पेव्हींग ब्लॉक ४.६२ 
बसविणे 
कॉंक्रीट रस्ता (Tremix) ६०.०० कार्यकारी 
साइट बाग माती वर पुरवठा तसेच ०.३३ १५.०० अभियंता, 
sieved सा.बां.विभाग, 
४ जमिनीवर खोदकाम करणे ३.२९ नाशिक 
षु लहान व मध्यम आकाराचे शोभेच्या पवग .११ 
/ फुलांच्या रोप लावणे 
& बहुतांश फुलांच्या झाडाला लावणी ०.१८ 
लावणे (उंची २ मीटर 
७ जमिनीवर उत्खनन करताना ०.३८ 
फुलाचा पट्टा तयार करणे 
८ ग्राउंड उत्खनन किनारी किंवा सीमा | ०.३४ 
तयार 
९ जी एस.टी शुल्क १२% ८.३१ 
| 9 | ० आकरस्मिकता ४% २.७७ 
| aa | सेंटेज चार्जस १५% १०.३८ 


एकूण | ९०.७१ १५.०० 


(४) श्री रामलिंग महाराज समाधी स्थळ 


मंदिर देवस्थन रामपूर येथील 
विकास कामे 
| 9 | घुमट प्रकारचे अप्पेक्लेक्स ७१.०२ 
खोलीचे बांधकाम ५.०१ 
मंदिर परिसरात पेव्हींग ब्लॉक 0.33 20,00 कार्यकारी 
बसविणे अभियंता, 
४ स्री व पुरुष शौचालय ब्लॉक बसविणे ५.१५ सा.बां.विभाग, 
षु कंपाऊड वॉल २०.८४ नाशिक 
& ५००००० लिटर ई एस. आर ४ 
कॉंक्रीट रस्ता (Tremix) १७.१४ 
पार्कींग क्षेत्र ०.५४ 
उत्खनन एम २० आरसीसीसह घाट षु 
a ० साइट बाग माती वर पुरवठा तसेच ०.०४ 
sieved 
hh १.1) q जमिनीवर खोदकाम करणे १.३ 
१२ लहान व मध्यम आकाराचे शोभेच्या ०.०९ 
/ फुलांच्या रोप लावणे 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/नाशिक/पर्यटन 


१३ बहुतांश फुलांच्या झाडाला लावणी ०.१५ 
लावणे (उंची २ मीटर 
१४ जमिनीवर उत्खनन करताना ees 
फुलाचा पट्टा तयार करणे 
१५ ग्राउंड उत्खनन किनारी किंवा सीमा | ०.०२ 
तयार 
१६ ।जीएस.टी शुल्क १२% २३.५२ 
१७ । विद्युतीकरण ११% ८.९३ 
१८ आकरस्मिकता ४% ५.२२ 
१९ सेंटेज चार्जस १५% २५.२४ 
एकूण | १९३.५५ २०.०० 
(५) श्री क्षेत्र महादेव मंदिर लखमापूर 
येथील विकास कामे 
॥- त = मंदिर परिसरात वाहनतळ बांधणे २६.४ कार्यकारी 
२ जी.एस.टी १२% ३.१६ १०.०० अभियंता, 
३ गौणखनिज रक्‍कम ०.०४ सा.बां.वि., नाशिक 
४ प्रयोग शाळा सामग्री चाचणी ०.००६ 
एकूण ३०.०० १०,०० 
(६) श्रीमंत महाराजा सयाजीराव 
गायकवाड यांच्या 
राजवाड्याजवळील विकास कामे 
१) | म्युझियम उभारणे व सभामंडप ८०.२५ 
१ उभारणे कार्यकारी 
२ SQM चार्जस ०.५०% ०.४ १०.०० अभियंता, (इवद), 
३ Cont. चार्जस १% ०.८ बांधकाम विभाग 
४ जी.एस.टी १२% ९.६३ क्र.२, जिल्हा 
षु विद्युतीकरण ७% ५.६१ परिषद, नाशिक 
एकूण, ९६.६९ 
२) राजवाडा परिसरात बागबगीचा ८.५ 
१ उभारणे 
२ SQM चार्जस ०.५० % ०.०४ 
३ Cont. चार्जस १% ०.०८ 
४ जी.एस.टी १२% १.०२ 
एकूण | ९.६४ 
एकूण (१) व (२) १०६.३३ १०.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/नाशिक/पर्यटन 


(७  । श्री महादेव मंदिर मुंजवाड ता. 
बागलान येथील विकास कामे 
| - ह,» मंदिर परिसरात पर्यटन ]ोड बांधणे २४.५ कार्यकारी 
२ SQM चार्जेस ०.५० % ०.२ ६.०० अभियंता, 
३ Cont. चार्जस १% ०.२ सा.बां.वि., नाशिक 
४ पेव्हर ब्लाक बसविणे 30 
एकूण ५४.९० ६.०० 
(८) | अहिवंत गड किल्ला मौजे दरेगाव ता. 
कळवण जि. नाशिक 
णि अहिवंत गड ऐतिहासिक २३.२९ ६.०० कार्यकारी 
गडकिल्यास 304 मी लांबीचा रस्ता अभियंता, 
तयार करणे आदिवासी 
सी.डी. वर्क ४.४८ सा.बां.विभाग, 
रिटनिंग वॉल १८.८६ कळवण, 
जी.एस.टी १२% ५.५९ जि.नाशिक 
षु आकरस्मितता ३% १.३९ 
एकूण | ५३.६१ ६.०० 
(९) भारुडी यात्रा पर्यटन स्थळ ता. पेठ 
जि. नाशिक 
|: = 4 रस्त्यावर संरक्षक भिंत बांधणे १४.८६ 
२ शौचालय बांधणे १३.८८ कार्यकारी 
३ अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे १४.८४ १०.०० अभियंता, इवद 
४ घाट बांधणे १४.७३ विभाग क्र.१,जि.प. 
y रस्त्यावर मोरी बांधणे ९.८८ नाशिक 
& पेवर ब्लॉक बसविणे ९.९८ 
७ भिकसळ यात्रा पर्यटन स्थळाकडे १४.८५ 
जाण्यासाठी रस्ता तयार करणे 
एकूण ९३.०२ 40,00 
(१० | केपानगर खंडेराव मंदिर मा. सिन्नर 
जि. नाशिक येथील विकास कामे 
a केपानगर खंडेराव मंदिरालळगत ४७.७२ कार्यकारी 
नदीवर घाट बांधणे ६.०० अभियंता, इवद-१, 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/नाशिक/पर्यटन 


२ जी.एस.टी १२% ५.७२ जिल्हा परिषद, 
नाशिक 
एकूण ५३.४४ ६.०० 
(११ | देवमामलेदार यशवंत मुख्याधिकारी, 
महाराज,सटाणा, ता. बागलाण, सटाणा 
जि.नाशिक यांचे स्मारक विकसित नगरपरिषद, जि. 
करणे नाशिक 
=| Building 9 (Kacheri and १०६.०७ 
Residence) 
२ Building-2 (Horse Stable / ५२.१९ 
Stamp Vendor) 
2 Site Development ४२.७५ ४०.०० 
छं Compound wall and Buruj ६१.१४ 
षु Under Ground Water Tank 3.00 
& External Drainage ४.९५ 
४] Storm Water Drain १०.८० 
External Electrification १५.०० 
External Fire firing work | 8.00 | 
णि Provision for Artifcats, Dummy १०.०० 
Human Statues to Crate An- 
Mbience Etc 
f= aa 9 Add 0.40%Laboure insrance १.५४ 
१२ Add 4.00%Contengencies १५.४९ 
93 Add 8.00% Architects fess 93.019 
१४ Add 92.00%GST ४०.८० 
एकूण | ३८०.८० ४०.०० 
(१२)  । नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदार 
संघातील erates नदीवर 
गंगापूर धबधब्याजवळील पर्यटन 
विकास कामे 
oe ५ निवास कक्ष, डायनिंग हॉल बांधकाम | १४५.९० 
२ प्रवेशव्दार २०.०० 
३ संरक्षक भिंत ३०.९० 
४ सी.सी. रोड २.८० ३०.०० कार्यकारी 
५ | मंदिर परिसरात फ्लोरिंग २३.५७ अभियंता, 
६ गार्डनिंग व लंडस्केपिंग ३.०० सा.बां.वि. नाशिक 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/नाशिक/पर्यटन 


9 आकरिमिकता ४% ९.०४ 
जी. एस. टी. १२% २७.१४ 
विद्युतीकरण ११% १६.०४ 

| 9 | पाणीपुरवठा व स्वच्दता ५% ११.३० 


[eel q वास्तुविशारद सल्लागार फो (3 % + १०.२५ 
१८% जी.एस.टी) ३.५४% 


एकूण | २९९.९४ | ३०.०० 


(१३) । श्री क्षेण लोणजाई माता सुभाषनगर 
ता. निफाड येथील विकास कामे 


अन्नछत्र प्रसादालय उभारणे / बांधणे | २२.१३ 


गजेबो/ उंच मनोरा करणे ५५.०० कार्यकारी 


=i 
२ 

3 मुख्य प्रवेशव्दाराचे बांधकाम करणे | 93.23 अभियंता (इवद) 
४ अम्पी थेटर (संगीत कारंजा) उभारणे | ४१.८७ ३५.०० विभाग क्र.३, 


षु प्रवासी निवारा ars तसेच ओटे | २८.३२ जि.प. नाशिक 
बांधणे 


६ पर्यटकांसाठी वाहनतळ बांधणे ७५.०६ 


अंतर्गत जोड रस्ता डांबरीकरण | १०१.७८ 
करणे 


टू + थनकचरा रक्‍कम 93.83 


एकूण | 349.32 ३५.०० 


(१४ | ह.भ.प. श्री मास्तरबा देवस्थान 
खायदे मंदिर परिसरात प्रसादालय 
व भवन निवासाचे बांधकाम करणे 
ता. मालेगाव, जि. नाशिक 


1 a प्रसादालय ३०.४० 
२ भक्तनिवास ४१.०० १५.०० कार्यकारी 
३ पेव्हींग ब्लॉक १३.९० अभियंता, 
४ विद्युतीकरण ९.३८ सा.बां.विभाग, 
५ पाणीपुरवठा ८.५३ मालेगाव 
नि जी.एस.टी १०.२३ 

आकरस्मिकता ३.४१ 

लेबर SARA ०.४२ 

एकूण | ११७.२७ १५.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/नाशिक/पर्यटन 


(१५) 


नांदूरमध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य 
येथील पर्यटन विकास कामे 


खानगांवथडी ते तारुखेडले 
तामसवाडी करंजी ब्राम्हणवाडे रस्ता 
इजा १८५ किमी ०/०० ते १३/६०० 
चे रुंदीकरण 


२२९.०५ 


जी.एस.टी १२% 


२७.४८ 


SQM चार्जस ०.५०% 


२.२९ 


Ue चार्जस 4% 


११.७५ 


३०.०० 


जिल्हा परिषद , 
नाशिक 


एकूण 


२७०.२७ 


३०.०० 


(१६) 


चांदोरी ता. निफाड येथील गोदावरी 
नदी पात्रातील लगतचे हेमाडपथी 
मंदिरे 


उद्यान निर्मिती करणे 


4o 


तरण तलाव करणे 


4o 


गोदावरी नदीवरील बोटिंग व्यवस्था 
करणे 


4o 


गोदावरी नदी काठावरील घाट 
बांधकाम करणे 


Go 


पर्यटक निवास बांधकाम करणे 


4o 


२५.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सा.बां.विभाग, 
नाशिक 


एकूण 


240,00 


२५.०० 


(१७) 


श्री गणेश मंदिर देवस्थान वडांगळी 
येथील सुधारणा करणे, ता. सिन्नर, 
जि. नाशिक 


आरसी सी सभामंडप 


४४.२९ 


मंदिर परिसरात पेव्हिंग ब्लॉक 


०.९० 


कंपाऊड वॉल 


६.०२ 


जीएसटी १२% 


६.१५ 


विद्युतीकरण 3 % 


१.३३ 


spa ४% 


4.04 


८.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सा.बां.विभाग, 
नाशिक 


एकूण 


६३.८४ 


८.०० 


(१८) 


कविवर्य कुसुमाग्रज यांचे जन्म गाव 
मौजे शिरवाडे (वणी) ता. निफाड 
येथील विकास कामे 


पेव्हर ब्लॉक बसविणे (भाग-१) 


१४.९५ 


पेव्हर ब्लॉक बसविणे (भाग-२) 


१४.९५ 


कार्यकारी 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/नाशिक/पर्यटन 


३ पेव्हर ब्लॉक बसविणे (भाग-३) १४.६४ अभियंता,  इवद 
४ भुमिगत गटार बांधणे १४.८१ २२.०० विभाग क्र.३ जि.प. 
4 कुसुमाग्रज स्मारक सुशोभिकरण १४.५३ नाशिक 
करणे (भाग-१ 
६ कुसुमाग्रज स्मारक सुशोभिकरण १४.६६ 
करणे (भाग-२) 
७ पाणघाट बांधणे १४.८३ 
८ Bras वणी येथे रस्ता १४.९८ 
कॉक्रीटीकरण करणे (भाग-४) 
९ Bras वणी येथे रस्ता १४.८६ 
कॉक्रीटीकरण करणे (भाग-३ 
| Bras वणी येथे रस्ता १४.९५ 
कॉक्रीटीकरण करणे (भाग-२ 
| ठडिरवाडे वणी येथे रस्ता १४.९५ 
कॉक्रीटीकरण करणे (भाग-१) 
१२ शिरवाडे वणी येथे एल ई डी स्ट्रीट ७.५० 
लाईट बसविणे (भाग-१) 
१३ । कुसुमाग्रज स्मारक शिरवाडे येथे ७.५० 
एल ई डी स्ट्रीट लाईट बसविणे 
(भाग-२) 
THT} १७८.११ २२.०० 
(१९ । गिरणारे येथील विकास कामे 
ता.जि.नाशिक येथील विकास कामे 
=a पेव्हर ब्लाक बसविणे २५.०० कार्यकारी 
२ हायमास्ट बसविणे ५.०० अभियंता, इवद 
३ भुमिगत गटार बांधणे ४०.०० १०.०० विभाग क्र.१ जि.प. 
४ पथदिप बसविणे ७.५० नाशिक 
षु रस्ता काक्रोटीकरणे ३०.०० 
एकूण | १०७.५० १०.०० 
(२०0 ता. दिंडोरी, जि.नाशिक येथील 
मारुती मदिर जानोरी येथे परिसर 
विकास 
१ __| सभामंडप बांधणे ६०.०० कार्यकारी 
२ पथदिप बसविणे ७.५० १५.०० अभियंता, इवद 
३ पेव्हर ब्लॉक बसविणे १५.३३ विभाग क्र.१ जि.प. 
४ भक्‍त निवास बांधणे ३०.१५ नाशिक 
एकूण | ११२.९८ १५.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/नाशिक/पर्यटन 


(२१ । वैजनाथ महादेव मंदिर, देवघट ता. 
मालेगांव येथील विकास कामे 
(|| भक्‍त निवास ४४.४८ 
२ पुरुष व महिला शौचालय ३१.१४ 
3 सभामंडप ५५.५६ 
४ पार्कींग as ११.६५ 
षु पेव्हींग ब्लॉक १६.४७ 
: वेब पाड जों 6: कार्यकारी 
७ सभामंडप विस्तार करणे ६.०० र 
घाट बांधकाम ९.६० प sai Se गिज ae 
.बां.वि, नाशिक 
जमिन सपाटीकरण ५.०० 
| 9 | o । विद्युतीकरण २०.३४ 
=a आकरस्मिकता ७.४० 
१२ जी.एस.टी २२.१९ 
१३ स्ट्रीट लाईट ५.०० 
एकूण | २३९.८३ २५.०० 
(२२) श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर विरगाव, 
ता. बागलाण, जि. नाशिक येथील 
विकास कामे 
(. oa पर्यटन होड (सभामंडप) बांधणे ४३.५४ 
२ GST १२% ५.२२ 
३ लेबर SARA १% ०.४३ कार्यकारी 
8 गौणखनिज रक्‍कम ०.२६ ५.०० अभियंता, 
षु प्रयोगशाळा सामग्री 0,03 सा.बां.वि., नाशिक 
& आकरस्मिकता 0.4 % 0.28 
9 SQM चार्जस 0.4 % 0.28 
एकूण ४९.९६ ५.०० 
(२३) । श्री गणेशा मंदिर देवस्थान वडांगळी 
येथील कामे 
आर.सी.सी. सभामंडप ७३.१५ 
२ मंदिर परिसरात पेव्हींग ब्लॉक ०.७३ 
बसविणे 
3 स्री व पुरुष शौचालय ब्लॉक १३.७ कार्यकारी 
बसविणे २५.०० अभियंता, 
४ कंपाऊड वॉल ५.२१ सा.बां.विभाग 
५ ५००००० लिटर ई एस. आर ४ 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/नाशिक/पर्यटन 


& कांक्रीट रस्ता (Tremix) ५०.०० 
७ पार्कींग क्षेत्र २.६३ 
८ खुला जिम ३ 
९ खोदकाम एम २० आरसीसी घाट २५ 
| 9 | जागिंग पार्क १४.१५ 
aa q साइट बाग माती वर पुरवठा तसेच ०.२७ 
sieved 
१२ जमिनीवर खोदकाम करणे ०.४३ 
१३ लहान व मध्यम आकाराचे शोभेच्या a .११ 
/ फुलांच्या रोप लावणे 
१४ बहुतांश फुलांच्या झाडाला लावणी ०.१५ 
लावणे (उंची २ मीटर 
१५ जमिनीवर उत्खनन करताना ०.०२ 
फुलाचा पट्टा तयार करणे 
१६ ग्राउंड उत्खनन किनारी feat GAT | ०.०६ 
तयार 
१७ ।जीएस.टी शुल्क १२% २३.११ 
१८  । विद्युतीकरण ११% २१.१८ 
१९ आकरस्मिकता ४% ७.७० 
एकूण | २४४.६० २५.०० 
(28) «| st क्षेत्र उध्दव महाराज मंदिर | २२१.३२ ३०.०० कार्यकारी 
परिसर, मुल्हेर ता. बागलाण, जि. अभियंता, 
नाशिक (शेड, शौचालय, पाण्याची सा.बां.वि, माळेगाव 
टाकी व पेव्हींग ब्लॉक बसविणे) 
एकूण | २२१.३२ ३०.०० 
(२५ । प्राचीन गंगासागर देवस्थान, टेहरे ७५.६६ ३०.०० कार्यकारी 
येथे सभामंडप, कंपाऊड वॉल, अभियंता, इवद 
ग्राउंड लेव्हल, पेव्हर ब्लॉक विभाग क्र.२ जि.प. 
नाशिक 
एकूण| ७५.६६ ३०.०० 
(२६ | ait. सावता महाराज मंदिर, पाटणे| ६५.४४ २५.०० कार्यकारी 
सभामंडप, कंपाऊड वॉल, ग्राउंड अभियंता,  इवद 
लेव्हल, पेव्हर ब्लॉक विभाग क्र.२ जि.प. 
नाशिक 
एकूण |. ६५.४४ २५.०० 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/नाशिक/पर्यटन 


(२७ क्षेत्र भिमाशंकर मा. बागलाण, जि. 
नाशिक येथील विकास कामे 
| 9 | पर्यटन निवास बांधणे २२७.९० ४०.०० कार्यकारी 
२ जलतरण तलाव बांधणे अभियंता, 
३ शौचालय सा.बां.विभाग, 
४ घाट बांधणे भाग-अ मालेगाव 
षु घाट बांधणे भाग-अ 
एकूण | २२७.९० ४०.०० 
(२८) |st क्षेत्र विखाऱ्याचा पहाड कार्यकारी 
हनुमंतपाडा (वार्षी) ता. देवळा, जि. अभियंता, 
नाशिक आदिवासी 
1 ane Dome type sabha Mandap २३.१६ २०.०० सा.बां.विभाग, 
२ Toilet Block ३८.९४ कळवण 
3 Bhakta Niwas २९.६७ 
° Paving block in pemises of १.8८ 
Temple 
षु Goshala 319.08 
& Compound wall १४.०५ 
9 parking Area १.६६ 
८ Land levelling (cutting & filling ) 3.00 
8 Garden Soil : supplying on site ०.३४ 
garden soil well sieved ९०% 
| Preparing instant Lawn- 3.24 
Excavating the ground toa 
| planting small & medium size ०.०९ 
ornamental / flowering plant 
१२ planting large flowering / shady ०.१५ 
trees 
93 Preparing flower Bed 0.34 
Excavating the ground to the 
१8 Preparing Edging or Border : ०.२६ 
Excavating the ground 
१५ ।जी.एस.टी 92% १८.४२ 
१६ अंतर्गत व बाह्य विद्युतीकरण 99 % १४.१७ 
१७ । आकस्मिकता ४% ६.१४ 
१८ अंतर्गत पाणीपुरवठा ५% ७.६७ 
एकूण | १९९.८९ २०.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/नाशिक/पर्यटन 


(२९ । जगदंबा देवी (भवानी माता) खालचे 
टेंभे ता. बागलाण, जि. नाशिक 
येथील विकास कामे 
aj पर्यटक निवास बांधणे ९७.७० १७.०० कार्यकारी 
शौचालय बांधणे २९.९० अभियंता, 
घाट बांधणे 30,00 सा.बां.विभाग, 
मालेगाव 
एकूण | १५७.६० १७.०० 
एकूण नाशिक | ४४४२.९२ ५५५.०० 


2. 


प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २.४.२०१८ च्या परिच्छेद ७ ते 
१८ मधील प्रत्येक अटीची खालील प्रमाणे पूर्तता करण्यात आली आहे. 


अ.क्र. | परिपत्रकातील विषय विभागाचे अभिप्राय 
परिच्छेत क्र. 

7 (9-3 एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय विभाग 
प्रशासकीय मान्यता देणे असलेल्या 

अधिकाराअंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

२ ७-ब अर्थसंकल्पिय तरतूद करणे आवश्‍यक अर्थसंकल्पीय तरतूद 
असते (योजनांतर्गत नियतव्यय उपलब्ध आहे. 
उपलब्ध) व अर्थसंकल्पित करणे 

३ ८ प्रशासकीय विभागांना वित्तीय अधिकार वित्तीय अधिकार नियम 
नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग | पुस्तिका, १९७८ भाग 
शासन निर्णय क्र.विअप्र-१०.०८/ पहिला,उप विभाग एक 
प्र.क्र.७०/ विनियम, दि.१५/५/२००९ अ.क्र. २७ नियम क्र. १४९ 
अन्वये अधिकार असणे नुसार प्रशासकीय 

विभागांला पुर्ण अधिकार 
आहे. तसेच वित्त विभाग, 
परिपत्रक, दिनांक 
२०.४.२०१६ अन्वये 
विभागास अधिकार 
प्रदान केलेले आहेत. 

४ ९ विविध शासकीय / प्रशासकीय | या कामांना पुर्वी निधी 
संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना | वितरीत केलेला नाही. 
सहायक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी 
त्यांचेकडून पूर्वी खर्च केलेल्या 
अनुदानाची अपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
करुन घेणे 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/नाशिक/पर्यटन 


| 


शि 


विभागाद्वारे संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी 
खर्च करण्यात येतो. त्याचे तपशीलवर 
देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप 
येतात व अपहार संभवतात. 


संक्षिप्त देयकाद्ठारे निधी 
काढण्यात येत नाही. 


= aa 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने 


लागू नाही. 


१२ 


वैयक्तिक लाभर्थीच्या योजनेची देयके 


लागू नाही. 


१३ 


शिष्यवृत्ती / शिक्षणशुुल्काची प्रतिपूर्ती, 
वैयक्ति काभार्थी यांच प्रदाने 


लागू नाही. 


१४ 


बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात 
प्र.मा./तां.मा. तसेच आवरयक तेथे 
सचिव समितीची मान्यता 


प्रशासकीय मान्यता या 
शासन आदेशान्वये 
देण्यात आली आहे. 
सचिव समितीचे प्रकरण 
नाही. 


7 


१५ 


दुय्यम कार्यालयांना खरेदी 
करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यापूर्वी 
अशा खरेदीसाठी रितसर प्रशासकीय 
मान्यतेचे आदेश काढण्यात यावेत 


खरेदी नसल्याने लागू 
नाही. 


7 


१६ 


साहित्य खरेदीची प्रक्रिया पुर्ण करुन 
पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय 
खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित 
करण्यात येऊ नये. 


लागू नाही. 


१२ 


१७ 


विविध करणांमुळे अखर्चित राहिलेला 
निधी विभागांची त्यांच्या अधिनस्त 
महामंडळाकडे हस्तांतरीत करुन 
तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले 
जाते. 


लागू नाही. 


१३ 


4¢ 


विभागांमाफत करण्यात येणारे 
संगणकीकरण संदर्भातील खर्च 
शासनाचे दरपत्रकानुसार/निविदाद्वारे 
करण्यात यावा. 


लागू नाही. 


2: 


तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ च्या 
परिशिष्टामधील तपासणी सूचीतील अटी व शा्तींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


अटीव शार्ती - 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 


दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/नाशिक/पर्यटन 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, नाशिक 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


४) पर्यटन विभागाने केलेल्या कामांच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फलक लावण्यात 
यावेत. 


५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अज्ञा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच Sa कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित 
देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच 
या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


११ 


य“ 


सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून 
होणा-या खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व महाराष्ट्र 
पर्यटन विकास महामंडळास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर 
पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास सादर करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी सदर आदेशात नमूद कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/१२/प्र.क्र.११५३/नाशिक/पर्यटन 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 

विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक 

अनुदान" या लेखा शिर्षाखाली मंजुर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात 
आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना 
वितरीत करण्याकरीता सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम 
संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना रक्कम वितरीत करण्यात यावी. 


प. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि.२०/४/२०१६ 
व दि.८/२/२०१७ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक 
अ.क्र.२७ नियम क्र.१४९ प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१९०२२२१८५०१६५४२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Ravindra cu site 


urism And 
tt, postalCode=400032, st=Maharashtr 
9e01eb42c7c7, 


9 400032, ‘a, 
5678dc8c9d9c0 1f7043448a53f6a9fbe8 1 e46d183af43 
9a! 
डु १ 
La xm | ka nt La kh ote serialNumber=93c1 1f919f0c5fba6953b4841 cc8cfd46b2b788da139 
e3f21b3d79d2cf976efa, cn=Ravindra Laxmikant Lakhote 
Date: 2019.02.22 18:51:48 +05'30' 


(र. ल. लखोटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


\dra Laxmikant Lakhote 
a , ou=Touri: 


1-1 
ठ 


प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
५. जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक . 
७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक. 
८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


